सहायक संचालक (तांत्रिक), तंत्र शिक्षण/ 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, 
गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्ती 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९७/२०)/तांशि-१, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ जानेवारी, २०२१. 


at महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक : १५(१)(१६२)/२८४५/सात, दि.१५/१०/२०२०. 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये सहायक संचालक (तांत्रिक), da शिक्षण/ उप 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, 
गट-अ या पदावर नियुक्तीसाठी एकूण १० उमेदवारांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सदर उमेदवारांची 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी, ते ज्या दिनांकापासून त्यांच्या पदाचा पदभार 
स्वीकृत करतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे नाव वर्गवारी आयोगाने नियमानुसार वाटप पदाचे नाव व पदस्थापनेचे 
क्र शिफारस करण्यात आलेला ठिकाण 
केलेला प्रवर्ग महसुली विभाग 
षि २ ३ i= oe षु & 
श्री.जाधव मारुती भ.ज.(ब) खुला पुणे सहायक संचालक (तांत्रिक), 
डा राजाराम तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, 
पुणे. 
श्री. उस्मानी खुला खुला पुणे उपसचिव (तांत्रिक), 

२. | मोहम्मद शाहीद महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, 
अफजल अहमद विभागीय कार्यालय,पुणे. 
श्री. अंधारे मनोज Saad Saad अमरावती सहायक संचालक (तांत्रिक), 

2. महादेव तंत्रशिक्षण विभागीय 

कार्यालय,अमरावती 

श्री.न्यायनित अ.जा. अ.जा. नाशिक सहायक संचालक (तांत्रिक), 

गा अमोल विनायक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, 
नाशिक. 

श्री. सोळंकी सचिन | वि.जा.(आ) वि.जा.(अ) नागपूर सहायक संचालक (तांत्रिक), 

4. विरसिंग (अनुशेष) तंत्रशिक्षण विभागीय 
कार्यालय,नागपूर. 

श्रीमती कांचन इ.मा.व खुला नागपूर उपसचिव (तांत्रिक), 

६. ' stad मानकर (महिला) (महिला) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, 

विभागीय कार्यालय, नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९७/२०)/तांशि-१ 


श्रीमती फुटाणे वर्षा इ.मा.व इ.मा.व कोकण-२ सहायक संचालक (तांत्रिक), 
रब सुधाकरराव (महिला) (महिला) तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
श्री.मडावी श्रीकांत अ.ज. अ.ज. कोकण-२ सहायक संचालक (तांत्रिक), 
८. कवडू (अनुशेष) तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
मुख्य कार्यालय,मुंबई 
श्रीमती वानखेडे अ.जा. अ.जा. कोकण-२ उपसचिव (तांत्रिक), 
९. वंदना पंढरी (महिला) (महिला) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ,मुंबई 
श्री.जोशी अक्षय खुला a औरंगाबाद उपसचिव (तांत्रिक), 
i धनंजय (दिव्यांग- (अंधत्व व क्षीण महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, 
अंधत्व व दृष्टी) विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 
क्षीण दृष्टी) 
Q उपरोक्त उमेदवारांपैकी अनुक्रमांक 2, 3, 4, ६, ८ व १० येथील उमेदवार अनुक्रमे श्री.उस्मानी 


श्री.अंधारे, श्री.सोळंकी, श्रीमती मानकर, श्री.मडावी व श्री.जोशी यांना वैद्यकीय मंडळाने शासकीय 
सेवेसाठी वैद्यकीय दृष्टया पात्र ठरविले आहे. तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. 

तसेच उपरोक्त उमेदवारांपैकी अनुक्रमांक १, ४, ७ व ९ येथील उमेदवार अनुक्रमे श्री.जाधव, 
श्री.न्यायनित, श्रीमती फुटाणे व श्रीमती वानखेडे यांचा वैद्यकीय अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. सदर 
उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ मधील नियम ११(१) नुसार, 
संबंधित उमेदवाराने सहा महिन्याच्या आत वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अधीन राहून सदर 
पदावर नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त सर्व उमेदवारांचा चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाळ शासनास अद्याप अप्राप्त 
आहे. यास्तव सर्व उमेदवारांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.चारित्र्य-२११७ / 
प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८ ऑगस्ट,२०१७ नुसार चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र 
नियुक्‍ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच उमेदवाराने सादर 
केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास त्याचे सदरचे तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दवबादल 
करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात 
येईल. 


४. उपरोक्त उमेदवारांची नियुक्ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१ उपरोक्त उमेदवारांची वेतनश्रेणी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु. १५६००-३९१०० 
अधिक ग्रेड वेतन रु. ६६००/-) अडी राहील. 

२ सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍्त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे 
भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता त्यांना अनुज्ञेय राहील. 

३) उपरोक्त उमेदवारांस प्रथम वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण 
झाल्यानंतर देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९७/२०)/तांशि-१ 


8) 


4) 


40) 


११) 


उपरोक्‍त उमेदवारांचे परिवीक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, 
असमाधानकारक अथवा अपेक्षित दर्जाची न आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही 
पूर्वसुचना न देता समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 
उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी मागासवर्गीय उमेदवारांचे जाती विषयक दावे संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी संबंधित प्राधिकरणाकडून 
तपासून घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १० येथील श्री.जोशी या दिव्यांग उमेदवाराचा दावा समाजकल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (दिव्यांग) यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून 
तपासून घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

उपरोक्त उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचा 
दावा केलेला आहे, अज्ञा उमेदवारांची उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची 
विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्रे संबंधित प्राधिका-यांमार्फत तपासून घेण्याची कार्यवाही 
संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

उपरोक्त उमेदवारांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा 
त्यास सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या 
नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ 
प्रचलित नियमानुसार रोखून ठेवण्यात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/व्हीआयपी ६७/ प्र.क्र. 
२०७/कार्या.१२,दि.२८/०५/२०१८नुसार उपरोक्‍त उमेदवारांनी सदर आदेशा निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. सदर 
विहीत कालावधीत जर नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाला नाही तर तो उमेदवार नोकरीची 
संधी गमावेल व त्याचा नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. तसेच याकरीता 
उमेदवाराकडून देण्यात येणा-या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार करण्यात येणार 
नाही. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ 
मधील तरतुदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचा-याने त्याच किंवा अन्य विभागातील 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि.१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा 
त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि. १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर 
नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर, अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्रमांक: अंनियो-१००६/८७/सेवा-४,दि. १२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) 
येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन), नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
लागू ठरतील. दि. १८/०८/२००९ च्या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची 
पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचा-यास नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९७/२०)/तांशि-१ 


१२) 
१३) 


१४) 


94) 


१६) 


१७) 


१८) 


उपरोक्त उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार राहील. 
उपरोक्त उमेदवारांस नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात 
येणार नाही. 

उपरोक्त उमेदवारांस शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यास शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.3३/९२/८, दि. 
०२/१२/१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनास किमान एक महिन्याची पूर्वसूचना देणे 
अथवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. 

सदर उमेदवारांपैकी जे उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत असतीळ अशा उमेदवारांचे 
गोपनीय अहवाल न पाहता त्यांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांचे पूर्वीच्या 
शासकीय सेवेतील पाच वर्षातील गोपनीय अहवाल तपासण्याची जबाबदारी त्यांना 
नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालय प्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत पदाकरीता आवश्‍यक असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या तरतूदीनुसार उमेदवाराने 
पदव्युत्तर पदवी स्तरावर किमान प्रथम श्रेणी (first class) धारण करणे आवश्‍यक आहे. 
तथापि UGC व AICTE च्या धोरणानुसार काही विद्यापीठे / स्वायत्त संस्थांकडून 
उमेदवारांना श्रेणी (Class) ऐवजी Grade देण्यात येते. अशा उमेदवारांची पदव्युत्तर पदवी 
सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार प्रथम श्रेणी (first class) किंवा त्याच्याशी समकक्ष 
आहे, याची खातरजमा संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करूनच उमेदवारांना रूजू करून 
घ्यावे. 

सदर नियुक्‍ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून 
राहील. सदर प्रमाणपत्र नियुक्‍तीनंतर खोटे अथवा बनावट असल्याचे आढळल्यास सदर 
उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

सदर आदेशा प्राप्त होताच संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व 
त्याबाबतचा अहवाल संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करावा. कार्यालय प्रमुखांनी 
त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


५. उपरोक्त उमेदवार त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या दिनांकास हजर होतील, त्या दिनांकापासून 
संबंधित कार्यालयात बदलीने प्रतिनियुक्तीवर (By transfer on deputation) / तदर्थ व्यवस्थेने कार्यरत 
असलेल्या शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळ शिक्षकीय संवर्गातील अध्यापकांचा (अधिव्याख्याता / विभाग 
प्रमुख सहायक संचालक (तांत्रिक), तंत्र शिक्षण / उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य da शिक्षण मंडळ, 
तंत्रशिक्षण CASAS या पदाचा कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल व ते कार्यमुक्त होतील. 


सदर शिक्षकीय संवर्गातील संबंधित अध्यापकांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील व त्यांचा उपरोक्‍त कार्यालयातील कार्यभार संपुष्टात आलेल्या दिनांकापासून ते नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतचा कालावधी हा म.ना.से. (वेतन) नियम, १९८१ मधील 
तरतूदीनुसार सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९७/२०)/तांशि-१ 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०६१५०६२४७४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


je=400032, 


1247b4328b57f451509bf 1 bfobd20c86512 


Sameer Laxman Dhere 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित उमेदवार (ई-मेल द्वारे) 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
५) संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


A 


SC 0८ w 


£38) 


संचालक, HERTS राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ,मुंबई 

सर्व विभागीय सहसंचालक,तंत्रशिक्षण (संचालनालयामार्फत) 

प्राचार्य/संचाळक, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी/औषधनिर्माणशास््र महाविद्यालये. 
९) प्राचार्य, सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने. 

qo) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती/ तांशि-१. 


N S&S 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


